महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१७/प्र.क्र.९३/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


May सा.प्र.वि. शासन seat समक्रमांक दि.०९.०८.२०१७ 


आदेठा 
श्री.खालिद बी.अरब, उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये 


सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीची मुदत संपुष्टात आली आहे. 

०; आता या आदेशान्वये श्री.खालिद बी.अरब,यांच्या सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, 
औरंगाबाद या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.०८.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८१४१७४०४१२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


itally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
vernment Of Maharashtra, ou=General 
artment, postalCode=400032, 


Gajanan 
Bhimrao ज्वर ला 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 
अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय 
मा.पीठासिन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
सह / उप सचिव (आस्था,), सामान्य प्रशासन विभाग/अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय 
श्री.खालिद बी.अरब, सदस्य, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
निवड नस्ती का.१४ 


